बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्‍तालयास विधीमंडळाच्या 
डिसेंबर-२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पूरक 
मागणीव्दारे मंजूर झालेले अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विपआ-११२३/प्र.क्र.४६/विशा-४ 
मंत्रालय मुख्य इमारत, दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : - ०५ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- 

पोलीस syed, Jessy यांचे पत्र क्रमांक ५०/9.१४(०)७/8॥09/४१०/२३.दि.१४/१२/२०२३ 
प्रस्तावना:- 

बृहन्मुंबई पोळीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून (महाराष्ट्र 
राज्य सुरक्षा महामंडळाकडुन) घेण्यास शासन निर्णय दिनांक २७ जुले,२०२३ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली असून, सदर सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनास विधीमंडळाच्या डिसेंबर-२०२३ च्या हिवाळी अधिवेहानात पूरक 
मागणीने मंजूर झालेले अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात लेखाशिर्ष क्र.२०५५ ००९७) १० - कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाखालील 
निधीचा तप्ञील खालीलप्रमाणे आहे :- 


अर्थसंकल्पित निधी । पुर्नवितरणाव्दारे । पु.मा.व्दारे मंजूर | खर्च निधी बृहन्मुंबई पोलीस 
आयुकक्‍्तलयाची मागणी 


8 जि दु दु क 3 र ज़ oo o/ ह. 3 8 9 oo ज़ oo 9 oo o/ डं २ दु क ९ दु 9 3 & जर oo o/ rs 2 2 9 ९ 3 5) १ २ 9 8 ८ (9/- 2 चु 9 ७ दु 9 3 & 9 ०९ ०/ = 


शासन निर्णय:- 

१. बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर ३००० मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेकडून (महाराष्ट्र 
राज्य सुरक्षा महामंडळाकडुन) घेण्यास तसेच याकरीता येणारा खर्च मागणी क्र.बी-१ (२०५५ ००९७), १०-कंत्राटी 
सेवा या लेखाशिर्षामधुन उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून करण्यास शासन निर्णय दिनांक २७ जुले, २०२३ 
अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आळेली आहे. 


२. विधीमंडळाच्या डिसेंबर-२०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात पूरक मागणीव्दारे रुपये २५,०५,३६,०००/- 
(पंचवीस कोटी पाच लाख छतीस हजार फक्त) इतके अनुदान पुरवणी मागणी व्दारे मान्यता दिलेली आहे.मंजुर 
निधीपैकी ५०% (रुपये १२.५४ कोटी) निधी सद्य:स्थितीत, पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई कार्यालयास महाराष्ट्र राज्य 
सुरक्षा महामंडळाकडून पुरविण्यात आलेल्या ३००० सुरक्षा रक्षकांच्या सेवाघेण्याकामी व वेतनास उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विपआ-११२३/प्र.क्र.४६/विशा-४ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाकडील steed क्र.६२/व्यय-७,दि.२३/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा खर्च क्र.बी-१ (२०५५ ००९७),१०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षातुन खर्च करण्यात यावा. याकरिता 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०२०५१७००३९०२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षार्कित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6d 1 bb8a730bc70c2cbcd0b01 bab78ae17bc67 1 febS580bcb 
bcd692fb0650b8855, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DHIKALE sohbet cP ae A 
(श्री. प्र. सा. ढिकले) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३) पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ,मुंबई 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा मुंबई 

५) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

७) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
८) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-७),वित्तिय सुधारणा ,(आपुक) मंत्रालय,मुंबई 
९) गृह विभाग, कार्यासन, पोल-५,पोल-३, मंत्रालय,मुंबई 
qo) निवडनस्ती विशा-४ 


